RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 
Reg.No. MCS/173 / 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष २, अंक ३० ]] 


गुरुवार, मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ५७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३१ मार्च २०१६ . 

अधिसूचना 
मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ . 

क्रमांक एमव्हीआर. ०११६/ प्र.क्र . ४७ / परि - २. - मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ ( १ ९ ८८ चा ५ ९ ) याच्या कलम ९ ६ च्या पोट -कलम ( २ ) 
च्या खंड ( अठरा ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम , १९ ८ ९ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा, उक्त 
अधिनियमांच्या कलम २१२, पोट -कलम (१ ) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे, त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या 
माहितीसाठी , याद्वारे , प्रसिद्ध करण्यात येत आहे; आणि अशी सूचना देण्यात येत आहे की , प्रस्तावित प्रारूप नियम महाराष्ट्र शासन दिनांक ३० एप्रिल 
२०१६ वा त्यानंतर विचारात घेईल . 

२ . उपरोक्त कालावधीपूर्वी, उक्त मसुदयाच्या संबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, प्रशासकीय 
इमारत , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर उद्यानाजवळ , शासकीय वसाहत , वांद्रे ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांच्यकडे ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना 
प्राप्त होतील, त्यावर शासनाकडून विचार करण्यात येईल . 


नियमांचा मसुदा 


१ . 


२ . 


या नियमांना, महाराष्ट्र मोटार वाहन (तिसरी सुधारणा) नियम, २०१६ असे म्हाणावे . 
महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८ ९ याच्या नियम १३५ मधील पोट-नियम (१) नंतर पुढील परंतुक जादा दाखल करण्यात येईल. 

“ परंतु , महिला परवानाधारकाचे मालकीच्या प्रत्येक मोटार वाहनाचे आवरण (कॅबचे हूड ) पिवळ्या रंगाचे आणि उरलेला सांगाडा 
अबोली रंगाने रंगविण्यात आला पाहिजे . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . विजय सतबीर सिंघ, 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - ५७-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मार्च ३१, २०१६ / चैत्र ११, 


शके १ ९ ३८ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 31st March 2016 . 


NOTIFICATION 


MOTOR VEHICLES ACT , 1988 . 

No. MVR . 0116 /CR -47 / TR - 2.— The following draft of the rules further to amend the 
Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989, which the Government of Maharashtra proposes to 
make in exercise of the powers conferred by clause (xviii) of sub -section ( 2 ) of section 96 of the 
Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988 ), and of all other power enabling it in that behalf, is hereby 
published as required by sub -section (1 ) of section 212 of the said Act, for the information of all 
person likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that , the said draft will be taken 
into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 30th April 2016 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Transport Commissioner , 
Maharashtra State Administrative Building, 4th floor , near Dr. Ambedkar Garden , Government 
Colony , Bandra (East), Mumbai 400 051, from any person with respect to the said draft , before 
the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Motor Vehicles ( Third Amendment ) Rules , 
2016 . 


2. In rule 135 of theMaharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 , after sub -rule ( 1 ), the following 
proviso shall be added , namely : 

“ Provided that, the hood of themotor cab owned by women permit holder shall be painted 
in yellow and rest of the body in Salmon Orange (Aboli ) colour” . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . VIJAY SATBIR SINGH , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


